महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण १२१९/प्र.क्र. २९/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ मे, २०१९ 


संदर्भ - १) या विभागाचे समक्रमांक दिनांक २८/०३/२०१९ चे आदेशा 
२) सा.प्र.वि.शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४ दि.०९/०८/२०१६ 
३) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, दि.२३/१२/२०१६ 


शासन आदेशा 

संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या आदेशान्वये श्री. अ.वि.जोशी, अवर सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव सामान्य प्रशासन विभागात (राजशिष्टाचार) बदली करण्यात आली आहे. तथापि, 
श्री.जोशी यांना कृषी व पदुम विभागातून अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. 

संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक / शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने श्री.अ.वि.जोशी, 
अवर सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना सामान्य प्रशासन विभागात (राजशिष्टाचार) रुजू होण्यासाठी 
दि.०२/०५/२०१९ (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. श्री.जोशी यांनी इतर कोणत्याही 
आदेशाची प्रतिक्षा न करता सामान्य प्रशासन विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


२. म.ना.से.( पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ मधील तरतुदीनुसार श्री.जोशी यांना पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय 
नसल्याने, ते बदली झालेल्या सामान्य प्रशासन विभागात तत्काळ रुजू झाले नाहीत तर, त्यांच्या 
अनुपस्थितीचा कालावधी सेवाखंड धरण्यात येईल. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०२१६२९४०१००७ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan ts 


st= 


1ada8a72725a47b4f0, 


= ra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled4 


e , 
B h | mM fa O G U fav serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e 
360f73b682d6b6fccbBaecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कृषी व पदुम विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग ( राजशिष्टाचार विभाग), 
मंत्रालय, मुंबई. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापन), कृषी व पदुम विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) श्री. अ. वि. जोशी, अवर सचिव, कृषी व पदुम विभागामार्फत 
७) निवड नस्ती कार्या.१४ 


